साधन संपत्ती निर्धारण व आधार सामग्री विकास 
घटक या योजनेत्तर योजनेखालील २ अस्थायी 
पदे सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-एफडीएम २०२१/प्र.क्र.२५/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ मार्च २०२१ 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग,क्रमांक-एफडीएम-२०२०/प्र.क्र.१९/फ-२, 
दि. २१.०९.२०२० 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१८ /२०-२१/१७९, दि.१५.०२.२०२१ 
शासन निर्णय :- 
साधन संपत्ती निर्धारण व आधार सामग्री विकास या योजनेत्तर योजनेतंर्गत २ अस्थायी 
पदांना वरील संदर्भ-क्र. १ येथील दि. २१.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२० ते 
२८.०२.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. सदर पदांची मुदत 
दि.२८.०२.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ येथिल दि.१५.०२.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये सन २०२१-२२ मध्ये सदर २ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या 
आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा समावेश आहे. त्याअनुषंगाने खाळील विवरणपत्रातील २ 
अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.१५.०२.२०२१ च्या अधिन 
राहून दि.०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(नियोजन व व्यवस्थापन-वन्यजीव) 


विभागीय वनअधिकारी (डाटाबेस) 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क्र.२५/फ-२ 


२. या पदांवर होणार खर्च होणारा खर्च “प्रधान शीर्ष -२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन 
(योजनेत्तर) ०१ वनीकरण १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती (०४) (०१) कार्य आयोजनेची 
सुधारणा व तयारी (२४०६ ०१४९)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२१-२२ या वर्षी 
त्याखालील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१५.०२.२०२१ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११०५६१८२०१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Atul Ashok Kode 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Revenue and 


At | A h k K d Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
(1 ५ 7 (0 (0 e 2.5.4.20=a12403ed93b05957cb29b7e95265d3ac52d366233b 
80405514f23a879132aeec, cn=Atul Ashok Kode 
Date: 2021.03.31 11:03:31 +05'30' 


(अतुल कोदे) 
सह सचिव 
महसूल व वन विभाग 


प्रतिलिपी :- 9) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

8) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, 

मुंबई/नागपूर. 

५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसंकल्प-४/ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुबई - ३२. 

८) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


